राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी 
“पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन 
देण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- मवबा २०२४/प्र.क्र.१७८/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-३१ जुले, २०२४. 


संदर्भ :- 
१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मवबा २०२४/प्र.क्र.२२/कार्या-२, 
दि.०८.०७.२०२४. 
2) आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे पत्र क्र.मबाविआ/मवि/का-६/२०२४-२५/४५१९ 
दि.२१.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक 
पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्‍तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व 
मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या 
मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, 
चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवळी, वसई-विरार, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरात 
इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध 
करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” ही योजना 
राज्यात सुरु करण्यास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयातील अ.क्र. १० येथे पिंक ई-रिक्षाबाबत नमूद करण्यात 
आलेले Specifications TI He शासन मोटर वाहन नियम १९८९ मध्ये आणि केंद्र शासन परिवहन 
विभाग, अधिसूचना दि.०८.१०.२०१४ मध्ये नमूद करण्यात SIea Specifications” मध्ये सुसंगती 
राहण्याच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवबा-२०२४/प्र.क्र.१७८/का-२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतच्या दि.०८.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अ.क्र. १० येथील “पिंक ई-रिक्षाचे 
Specifications” मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत:- 


१) Specifications तक्‍्यातील Motor Capacity “Io एचपी” ऐवजी “२००० W पेक्षा जास्त 
नसावी.” असे वाचावे. तसेच Seater “3+9 (Driver)” ऐवजी “४--१ (Driver).” असे 
वाचावे. 


२) सदर ई-रिक्षाची सामान वाहून नेण्याची क्षमता (Luggage) vo किलोपेक्षा जास्त नसावी. 
तसेच, सदर रिक्षांचा वेग (speed) २५ किमी प्रति तास पेक्षा जास्त नसावा. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७३११६१९२३४३३० असा 
आहे. हा शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANAND NARAYANRAO BHONDVE 

A N A N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a1 1586f7ebf5942c9727d91c8c251f01dab61d 

N A R AYA N RA O a28a62264d92646e4dc3827d4d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=D040EF80427E869F A7C6F2F326EAF61F 
9B4591294C9BE6229580E8 16D54D3859, cn=ANAND 

B H O N DV E NARAYANRAO BHONDVE 
Tee 1924.07.34 17:00:25 +05'30' 

(आ.ना. भोंड ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.विभागीय आयुक्‍त (सवी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवबा-२०२४/प्र.क्र.१७८/का-२ 


१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.जिल्हाधिकारी (सवी. 

१४.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१५.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

१६.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८. सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९.सर्व सह आयुक्‍त/उप आयुक्‍त / विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 
२०.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय पुणे मार्फत). 

२१.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय पुणे मार्फत). 

२२.महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने). 

२३.निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


